शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
औरंगाबाद या संस्थेत बजाज ऑटो अंतर्गत 
असलेल्या जानकीदेवी बजाज ग्राम विकास 
संस्था, पुणे या संस्थेमार्फत प्राप्त होणाऱ्या 
कंपनीच्या सामाजिक दायित्व निधीतून 
(सी.एस. आर, व्याख्यान कक्ष G +3 इमारती 
(Lecture Theatre Complex) च्या बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : जीएचएस -२०२०/प्र.क्र.३२१/प्रशा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३० डिसेंबर, २०२० 
वाचा: 9) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक वैशिवि- २०१७ / 
प्र.क्र. ५/ प्रशासन -२, दिनांक १२.०६.२०१७. 
२) संचाल संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक : संवैशिवसं / 
शावैमऔ / सीएसआर /कांगारू मदर केअर वॉर्ड /६५४६ / ४ - अ , दिनांक 
2€.90.2020, 


प्रस्तावना : 

विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 
संस्थेस बजाज ऑटो अंतर्गत असलेल्या जानकीदेवी बजाज ग्राम विकास संस्था, पुणे या 
संस्थेमार्फत सामाजिक दायित्व (सी.एस. आर.) निधीतून संस्थेस आवश्‍यक असणाऱ्या व्याख्यान 
कक्ष 6 +3 इमारत ( Lecture Theatre Complex ) चे बांधकाम करून देण्यास संबंधित कंपनीने 
सहमती दर्शविली आहे. याबाबत संचालनालयाने शासनास उपरोक्त दिनांक ०५.११.२०२० च्या 
पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने बांधकाम विषयक बाबींसाठी सी.एस.आर च्या 
माध्यमातून प्राप्त देणगी स्विकारणे व संबंधित देणगीदार संस्थेमार्फत बांधकाम करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 
संस्थेस बजाज ऑटो अंतर्गत असलेल्या जानकीदेवी बजाज ग्राम विकास संस्था, पुणे या 
संस्थेमार्फत सामाजिक दायित्व (सी.एस. आर.) निधीतून संस्थेस आवश्‍यक असणाऱ्या व्याख्यान 
कक्ष G +3 इमारत ( Lecture Theatre Complex ) चे बांधकामाच्या रुपये ६,८७,५२,८११/- (रुपये 
सहा कोटी, AAV लक्ष, बावन्न हजार, BS अकरा फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या 
अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
अटीव शर्ती :- 

१. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 

महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएस-२०२०/प्र.क्र.३२१/प्रशा-१ 


१०. 


. प्रस्तावित बांधकामाची आवरयकता असल्याची खातरजमा संबंधित संस्थेने केळेली 


आहे. 


. सदर विषयी बांधकामासाठी vated नियमानुसार बांधकाम विषयक बाबीच्या आवश्‍यक 


सर्व परवानग्या , निकष पूर्तता, इत्यादी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
औरंगाबाद संस्थेमार्फत करण्यात येतील. 

बांधकामाच्या क्षेत्रफळानुसार सदर इमारतीचे आराखडे व संकल्पन, इत्यादी सर्व 
आवश्यक बाबी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्या कडून तपासून मान्य 
करून घेण्यात येतील. 


. सदर विषयी इमारतीच्या बांधकामाची गुणवत्ता तपासणी स्थानिक स्तरावर सार्वजनिक 


बांधकाम विभागामार्फत करून घेण्यात येईल. 


. सदर व्याख्यान कक्षासाठी कोणत्याही पदनिर्मीतीस मान्यता प्रदान करण्यात येणार 


नाही. 
याविषयी करण्यात येणाऱ्या सामंजस्य करारातील अटी व शर्तीचे पालन करण्याची 
जबाबदारी संस्था व संबंधित देणगीदार संस्था यांची राहील. 

काम सुरू करण्यापूर्वी नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे तसेच 
जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करून घ्यावी. 


. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग ,शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२ /प्र.क्र.१७७ / 


तां.क्र.१, दि.१० जोनवारी २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे 
योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


११.इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 


वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


१२.विषयांकित कामाकरिता मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा अधिकच्या निधीचे दायित्व 


राज्य शासनावर येणार नाही, यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


१३.बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर सदर इमारतीचे हस्तांतरण सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 


सहमतीने करण्यात येईल. 


१४.प्रस्तुत विषयी शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक वैशिवि- 


२०१७ / प्र.क्र. ५ / प्रशासन -२, दिनांक १२.०६.२०१७ मध्ये नमूद सर्व निर्देशाचे पालन 
करण्याची जबाबदारी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाची राहील. 


३. सदर कामासाठी येणारा खर्च बजाज ऑटो अंतर्गत असलेल्या जानकीदेवी बजाज ग्राम 
विकास संस्था, पुणे या संस्थेमार्फत सामाजिक दायित्व (सी.एस. आर.) निधीतून करण्यात येणार 


आहे. 


४. सदर शासन निर्णय fea विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, ArT 
२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग-५ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएस-२०२०/प्र.क्र.३२१/प्रशा-१ 


अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार 
प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

दष. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२३०१३१२५९७९१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN 
MURLIDHARRAO DAHALE 
1431029090) 


MURLIDH 
ARRAO or 
DAHALE — णत 
(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 
२) सचिव (बांधकामे) , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


(>. 


) 

) 

) 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 
) 

) 

) 

) 


o~ 


4 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

९) निवडनस्ती (प्रशा-१). 


£33) 


S 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


